उद्योगांना सर्व मंजूऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी 
स्थापन करण्यात आलेल्या “मैत्री” कक्षासाठी 
आस्थापना अधिकारी घोषित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/७२३/प्र.क्र.१५४/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक्र, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ:- 
१) या विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. साप्रोयो-२०१६/प्र.क्र. ३२/उद्योग-८, 
दि. २३/०८/२०१६. 
2) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. इएसटी-३४१८/प्र.क्र. ६२/उद्योग-३, दि. ११/०२/२०२२. 


प्रस्तावना:- 
राज्यात उद्योग स्थापन करण्याकरिता सर्व ना हरकती, परवाने तसेच AGM एकाच 


ठिकाणी उद्योजकांना तातडीने व सुलभरित्या प्राप्त होण्याकरीता एक खिडकी योजना 


राबविण्यासाठी उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयात मैत्री कक्ष स्थापन करण्यात आला 


आहे. संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये सदर मैत्री कक्षात नियुक्त करण्यात आलेल्या 


अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी हाताळण्याकरिता अतिरिक्‍त उद्योग संचाळक, उद्योग 


संचालनालय, मुंबई यांना आस्थापना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते. आता संदर्भ 


क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये मैत्री कक्षासाठी अतिरिक्‍त विकास आयुक्‍त (उद्योग) या भा.प्र.से. 


संवर्गातील अधिकाऱ्याचे १ पद निर्माण करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्‍त विकास 


आयुक्‍त (उद्योग) यांना सदर कक्षासाठी आस्थापना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ वर नमूद दि. २३/०८/२०१६ रोजीचे शासन परिपत्रक अधिक्रमित 


करण्यात येत असून, उद्योग संचालनालय, मुंबई येथील मैत्री कक्षात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 


अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवाविषयक सर्व बाबी हाताळण्यासाठी अतिरिक्त विकास आयुक्‍त 


(उद्योग) यांना याव्दारे “आस्थापना अधिकारी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/७२३/प्र.क्र.१५४/उद्योग-३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११० ९१७२७५०६४१० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


DR. SHRIKANT 
LAXMANRAO 
PULKUNDWAR 


Digitally signed by DR, SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES. 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad 1 db4953358cd43c999bdf 
0814c6bb78364d50a, p 

serial INumber=C10A1E6C8FBE08C1180978BD3ED8A151ED05202D 
522B09B9960341C2FO80906D, DR. SHRIKANT LAXMANRAO_ 
PULKUNDWAR 

Date: 2022.11.09 17:41:15 --05'30' 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


४. अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग), 
. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
८), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. विकास आयुक्त (उद्योग) 


. अवर सचिव (उद्योग- 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


